सद्भावना दिनानिमित्ताने सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा घेणे व 
स्व. राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस 
पुष्पहार अपर्ण करण्याचा कार्यक्रम. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
परिपत्रक क्र.जपुती- २०२३/प्र.क्र.१७३/कार्या.२९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जपुती-२०२२/प्र.क्र.१२०/कार्या.२९, 
दि.१८.०१.२०२३. 
२) युवा कल्याण आणि क्रिडा मंत्रालय, भारत सरकार यांचे जे-१७०११/५८०/ 
२०२२-एनपीवायओडी, दि.१०.०८.२०२३ चे पत्र. 
परिपत्रक- 


संदर्भाकित अनु.क्र.१ येथील दिनांक १८ जानेवारी,२०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिनांक २० 
ऑगस्ट, २०२३ रोजी सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा घेणे व स्व.राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या 
प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


2. तथापि, युवा कल्याण आणि क्रिडा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी अ.क्र.२ येथील दिनांक 
१०.०८.२०२३ च्या पत्रान्वये रविवार, दिनांक २० ऑगस्ट, २०२३ ऐवजी शुक्रवार, दिनांक १८ ऑगस्ट, 
२०२३ रोजी सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा घेणे व स्व.राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस 
पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत सूचित केले आहे. 

३. यास्तव, युवा कल्याण आणि क्रिडा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या अ.क्र.२ येथील पत्रान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार शुक्रवार, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सद्धावना दिवस प्रतिज्ञा घेणे व 
स्व.राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित 
करण्यात यावा असे याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे. (सद्भवना दिवस प्रतिज्ञा सोबत जोडली आहे.) 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात असले असून त्यांचा संकेतांक २०२३०८१४१८२८४०८३०७ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ROSHANI DINESH ८ काकाचा 


755d0e815a1eb20fd0ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A80B2065 
KA DA M PAT | L 9CCB13144AF609F03226E90BA0C, cn=ROSHANI DINESH 

KADAM PATIL 

Date: 2023.08.14 18:30:39 +05'30° 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव/सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जपुती- २०२३/प्र.क्र.१७३/कार्या.२९ 


३ः 


मा.उप मुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय, जळसंपदा व लाभक्षेत्र विकास,उर्जा, 
राजशिष्टाचार) यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, (प्र.सु.र.व.का.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 


सदरची बाब आपल्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयाच्या 
निदर्शनास आणावी व त्यानुसार सदरचा कार्यक्रम साजरा करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 


. सर्व मंत्रालयीन विभाग आस्थापना (त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी विभागातील 


अधिकारी, कर्मचारी यांना उपरोक्त कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याबाबत निर्देश द्यावेत.) 


१०.उप सचिव (कार्यासन -१९ ) सामान्य प्रशासन विभागातीळ सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना या 
कार्यक्रमास उपस्थित रहाण्याच्या सूचना देण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
११. सह सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (प्रशा-४,यांना माहिती व आव्यक त्या 


कार्यवाहीकरीता. 


१२.महासंचाळक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
१३.सर्व विभागीय आयुक्त/सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ 


आयुक्त, सर्व महानगरपालिका यांना विनंती करण्यात येते की, सदरची बाब आपल्या अखत्यारीत 
असलेल्या सर्व शासकीय /निमशासकीय कार्यालयाच्या निदर्शनास आणावी व त्यानुसार सदरचा 
कार्यक्रम साजरा करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 


१४. निवासी आयुक्त महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 
१५. निवड नस्ती (कार्या.२९). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जपुती- २०२३/प्र.क्र.१७३/कार्या.२९ 


सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा 

“मी अशी प्रतिज्ञा करतो/ करते की, मी जात, 
वंशा, धर्म, प्रदेश किंवा भाषा विषयक भेद न 
करता, सर्व भारतीय जनतेचे भावनिक ऐक्य 
आणि सामंजस्य यासाठी काम करीन. मी 
आणखी अशी प्रतिज्ञा करतो/करते की, 
आमच्यामधीळ सर्व प्रकारचे मतभेद मी 
हिसाचाराचा अवलंब न करता विचार विनिमय 
करुन व संविधानिक मार्गाने सोडवीन.” 


KKEKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


